सहकारी साखर कारखान्यांचे सतत व समवर्ती 
लेखा परीक्षण या योजनेतील अस्थायी पदे 
सन-२०२४-२५ साठी पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
(दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४.) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- ससाका-०१२४/प्र.क्र.३७/२५-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ /०२/२०२४. 
वाचा:- 
१.शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५-स, दि.०५/०५/२०११. 
२. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.ससाका २०२२/प्र.क्र.६८/२५-स, दि.१३/१०/२०२३. 
३. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था जा.क्र.आस्थापना/ कक्ष-१/साखर कारखाना/मुदतवाढ/ 
२०२३/२७३४, दि.२६/१२/२०२३. 

४. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.सववि-३३.२२/प्र.क्र.४९३/आस्था-१,दि.०४/०७/२०२३. 
५. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक :- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१/०२/२०२४. 


प्रस्तावना :- 


सहकारी साखर कारखान्यांचे सतत व समवर्ती लेखा परिक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या २४८ 
अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास दि.१३/१०/२०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिळी होती. आता सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे या कार्यालयाने संदर्भाधीन 
वाचा क्र. ३ येथील पत्रान्वये सदर २४८पदे दि.०१/०३/२०२४ पासून पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी देणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार सद्य:स्थितीत सदर २४८ अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०२४ पासून 
दि. ३१/०८/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त वाचा H.2 येथील दि.१३/१०/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्रातील सहकारी साखर 
कारखान्यांचे सतत व समवर्ती लेखापरिक्षण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली एकूण २४८ अस्थायी पदे 
दि.०१/०९/२०२३ पासून दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास शासनाने मान्यता दिली होती. आता वित्त विभागाच्या 
दि.२१/०२/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारनुसार व सदर शासन 
निर्णयातील अटीच्या अधिन राहून तक्ता “अ” येथे नमूद २४८ अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२४ पासून 
दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद 
केल्याप्रमाणे विभागाच्या (खुद्द) आस्थापनेवरील पदाचा सुधारित आकृतीबंध दि.०४/०७/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये 
यापूर्वीच निश्चित करण्यात आला आहे. तथापि सदर कालावधीत विभागाच्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा 
आढावा घेऊन सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची दक्षता कार्यासन ५- स यांनी 
घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०१२४/प्र.क्र.३७/२५-स 


तक्ता “अ 

अ.क्र. ।पदनाम वेतनश्रेणी एकूण पदे 
१. विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१ एस २०-५६१००-१७७५०० ३१ 

२. लेखा परिक्षक, श्रेणी-१ एस १४-३८६००-१२२८०० ७० 

३. लेखा परिक्षक, श्रेणी-२ एस १३-३५४००-११२४०० ६० 

४. उप लेखा परिक्षक एस ८-२५५००-८११०० १२ 

षु. कनिष्ठ लिपिक एस ६-१९९००-६३२०० ४२३ 

६. लघुटंकलेखक एस ८-२५५००-८११०० ०२ 

७. शिपाई एस १-१५०००-४७६०० ३० 

एकूण २४८ 


२. यावरील खर्च मागणी क्रमांक '"'व्ही-२, २४२५, सहकार-१०१, सहकारी संस्थाची लेखापरिक्षा (०१) (०१) 
लेखापरिक्षणासाठी कर्मचारी वर्ग (२४२५ ०२२७) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा व सन २०२४-२५ या 
वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. हे आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.२१/०२/२०२४ अन्वये 
विभागास प्राप्त प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२२९१५३५२७१२०२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANKUSH PANDURANG ७५०४५५०७५५ ouscoorearion 


प्रत: 


SHINGADE 


१.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.५ प्रती) 
२. साखर आयुक्‍त, साखर संकुल, शिवाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ वर्धा, नागपूर सांगली, औरंगाबाद, सोलापूर, पुणे, 
कोल्हापूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अहमदनगर, नाशिक, सातारा, बुलढाणा, नांदेड, लातूर, 
धुळे, जळगाव,जालना, परभणी, बीड, अकोला. 
४. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यवतमाळ वर्धा, नागपूर सांगळी, औरंगाबाद, सोलापूर, 
पुणे, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, अमरावती, अहमदनगर, नाशिक, सातारा, बुलढाणा, नांदेड, 
लातूर, धुळे,जळगाव, जालना, परभणी, बीड, अकोला. 
५. विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), कोकण विभाग, मुंबई, पुणे, नागपूर, 
औरंगबाद, नाशिक, अमरावती. 


Digitally signed by ANKUSH PANDURANG SHINGADE 


2.5.4.20=0619305c0a0825664efa457ffa5 1 c3f236484 1c81f8c437078a333 
b7111446a2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=E11F71FCAC231BOF91F430636DE14F6C49B569D 173346 
155B9208DCD97DD078B, cn=ANKUSH PANDURANG SHINGADE 

Date: 2024.02.29 15:44:38 +05'30' 


(अंकुश पां. शिंगाडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-०१२४/प्र.क्र.३७/२५-स 


६. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) अहमदनगर, औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड, कोल्हापूर, पुणे, 
अमरावती,सोलापूर. 

७. अपर निबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) महाराष्ट्र राज्य,पुणे-१. 

८.महालेखापाल-१, (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (विसू-१)(व्यय-२)/(अर्थसंकल्प-१९)/(आ.पु.क.),मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सर्व अधिकारी/कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.उप सचिव (आस्था-१)/ (का.५-स), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवड नस्ती-२५-स संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


